राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई व 
त्यांच्या अधिनस्त परिक्रमा खंडपीठ, 
औरंगाबाद व नागपूर तसेच, जिल्हा मंच या 
कार्यालयातील शिपाई व रखवालदार 
संवर्गातील (वर्ग-४॥ ची पदे मे. क्रिस्टल 
इंन्टीग्रेटेड सर्विसेस प्रा. लि., मुंबई या 
बाह्ययंत्रणेकडून उपलब्ध करुन देण्यात 
येणाऱ्या सेवेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय, क्र. मप्रन्या-२०१८/प्र.क्र. ६८/ग्रासं-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (वि), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १८ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा:- 

१) शासन निर्णय, अनापु व ग्रासं विभाग क्र.ग्रासंक-२२१०/प्र.क्र.२६६/ग्रासं-३, 
दिनांक १६/११/२०१३ 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१०/प्र.क्र. ८४/१०/विसु-१, 
दिनांक २/८/२०१६. 
शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्र. काआआ-२०१३/प्र.क्र. २३३/ 
काम-८, दिनांक १८/६/२०१४. 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग यांचे पत्र समक्रमांक दिनांक ११/९/२०१७. 
शासन पत्र क्रमांक मप्रन्या-२०१८/प्र.क्र.६८/ग्रासं-४, दि.०६/०८/२०१८ 
राज्य आयोग, मुंबई यांचे आदेश क्र.9८७६, दिनांक २१/०९/२०१८ 
राज्य आयोग, मुंबई यांचे आदेश क्र.८०५४, दिनांक ०१/१०/२०१८ 


ट्ट 


aN 
~~ 


6 


Cc 
ae 


& 
9 


) 
) 
) 
) 


प्रस्तावना:- 

राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई व त्याच्या अधिनस्त परिक्रमा खंडपीठ, औरंगाबाद 
व नागपूर तसेच, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच या कार्यालयातील शिपाई व रखवालदार (वर्ग- 
४) ची रिक्‍त पदे भरण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन 
विभाग व सचिव (व्यय) वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ३०.०७.२०१८ रोजी उपसमितीची 
बैठक झाली होती. सदर उपसमितीच्या बैठकीत राज्य आयोग व त्याच्या अधिनस्त परिक्रमा खंडपीठ, 
औरंगाबाद व नागपूर तसेच, जिल्हा ग्राहक मंच या कार्यालयातील रिक्‍त पदे भरण्यास उपसमितीने 


शासन निर्णय क्रमांकः मप्रन्या-२०१८/प्र.क्र. ६८/ग्रासं-४ 


मान्यता दिली आहे. सद्य:स्थितीत मंजूर असलेली रिक्‍त पदे भरण्यास काही कालावधी लागणार 
असल्यामुळे सदरची रिक्‍त पदे उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ व ४ अन्वये दिलेल्या 
मार्गदर्शक सुचनेनुसार बाह्ययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ पुरविण्यात येणाऱ्या एजेंसीकडून भरण्याबाबत 
संदर्भ क्र.५ च्या पत्रान्वये राज्य आयोगास कळविण्यांत आले होते. त्यानुसार वरील कार्यालयातील 
रिक्‍त असलेली वर्ग-४ शिपाई ४२ व रखवालदार-२ अशी एकूण ४४ पदे बाह्ययंत्रणेमार्फत 
भरण्यासाठी राज्य आयोगाने संदर्भ ६ व ७ अन्वये मे.क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा.लळि.या एजंसीची 
निवड करुन, त्याप्रमाणे त्या एजंसीशी ११ महिन्याचा (दि.०१/०९/१८ ते दि.३१/०७/१९) करारनामा 
केला आहे. सदर एजंसीने वरील पदे उपलब्ध करुन दिलेल्या पदांपोटी संबंधित एजंसीला वेतन 
अदा करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व त्यांच्या अधिनस्त परिक्रमा खंडपीठ, औरंगाबाद व 

नागपूर तसेच, जिल्हा ग्राहक तक्रार मंच या कार्यालयातील रिक्‍त असलेली वर्ग-४ चे ४२- शिपाई 
व रखवालदार- २ असे एकूण ४४ मनुष्यबळ मे.क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा.लि. या एजंसीकडून 
राज्य आयोग व त्यांच्या अधिनस्त परिक्रमा खंडपीठ तसेच जिल्हा ग्राहक मंच या कार्यालयांना 
दिनांक ०१/०९/१८ ते दिनांक ३१/०७/२०१९ (११ महिन्यासाठी) या कालावधीसाठी उपलब्ध करुन 
देण्यात आले आहे. सदर एजंसीने उपलब्ध करुन दिलेल्या मनुष्यबळांच्या वेतनापोटी झोन -१व 2 
करिता प्रति उमेदवार, प्रति माह अनुक्रमे रुपये १६९३२/- व रुपये १५६५५/- (जीएसटी व सेवाशुल्क 
सहीत) येणाऱ्या खर्चास शासन परिपत्रक वित्त विभाग दिनांक 2/2/2093 अन्वये बाह्य यंत्रणेव्दारे 
कामे करुन घेण्याबाबत देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार नियमित पध्दतीने पदे भरण्यावर 
खर्चाच्या तुलनेत बाह्य यंत्रणेव्दारे सेवा घेताना खर्चात १०% ते २५% बचत होईल या अटीच्या अधीन 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदरचा शासन निर्णय हा झासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७/०४/२०१५ मधील, वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८ भाग 
पहिला, उपविभाग-चार खर्चाच्या संकिर्ण बाबीमधील अ.क्र.११ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

या वरील होणारा खर्च, मागणी क्र.एम-२, २४०८ अन्न, साठवण व वखार साठवण (0¥)(00) ग्राहक 
संरक्षण अधिनियम, १९८६ अंतर्गत राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद, राज्य आयोग आणि जिल्हा मंचाची 
स्थापना (०४)(०१) मुंबई शहर SAHA लेखाशिर्ष २४०८ ०२५१ (१३) व (०४(०२) मुफसल 
२४०८०२६२(१३)- कार्यालयीन खर्च या BRASH सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या 
तसेच सन २०१९-२० या वित्तिय वर्षात मंजूर होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मप्रन्या-२०१८/प्र.क्र. ६८/ग्रासं-४ 


वरील शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१८१२१९१६४८०२७९०६ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhaskar Baburao Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Food Civil Supplier 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bbb17268641691 acddf048e6aa2150f79b022d09a6c745 
e92beb9baced480e62, 


. , 
serialNumber=c8c342ac9a89937bf462ee75f46842ac6d 1fbc12a95 
dda7bfd1d06d7b79b4191, cn=Bhaskar Baburao Patil 
Dat 


ste: 2018.12.19 16:55:32 +05'30° 


(भा. बा. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रती:- 

१. प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 

२. महालेखापाल महाराष्ट्र -१/२, (लेखा व लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर. 

३. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

४. सह सचिव, अनापु व ग्रासंवि यांचे स्वीय सहाय्यक 

५. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, मुंबई 

६. प्रबंधक (प्रशासन), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 

७. प्रबंधक (विधी), राज्य आयोगाचे परिक्रमा खंडपीठ, नागपूर व औरंगाबाद 

८. प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, अमरावती, रत्नागिरी, 
ठाणे, अति.ठाणे, चंद्रपूर, अति.नागपूर, लातूर, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, दक्षिण मुंबई, 
मुंबई उपनगर, मध्य मुंबई, रायगड, अहमदनगर, परभणी, हिंगोली, अकोला, वाशीम, 
यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया, पुणे, पुणे अति. व कोल्हापूर 

९. जिल्हा कोषागार कार्यालय, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, अमरावती, रत्नागिरी, ठाणे, चंद्रपूर, 
नागपूर, लातूर, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, रायगड, अहमदनगर, परभणी, हिंगोली, 
अकोला, वाशीम, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया, पुणे व कोल्हापूर 

१०.कक्ष अधिकारी (विनियम), वित्त विभाग 

११.कक्ष अधिकारी, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 

१२.निवडनस्ती/ ग्रासं-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


